मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गामध्ये 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस १३२२/(२७२)/२०२२)/आ (वर्ग-१) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०२३. 


SIR आदेठा 


जलसंपदा विभागातील सेवाज्येष्ठतेनुसार अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गामध्ये (वेतनश्रेणी एस-२९ (१३११००-२१६६००)) रिक्‍त पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार 
खालील अधिका-यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती व पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे : 


am.) अधिकाऱ्यांचे नावा | सध्या धारण करीत असलेले पद | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद 

7 अधीक्षक अभियंता (उपसा सिंचन मुख्य लेखा परिक्षक, जल व 
योजना) मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, नाशिक. 


श्री. राजीव ग. मुंदडा 


सिचन, महाराष्ट्र राज्य, 
औंरगाबाद 


2 श्री. प्रसाद रा. नार्वेकर | अधीक्षक अभियंता तथा उप | मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, 
सचिव, जलसंपदा विभाग, गळ पदा Gan sass 
मंत्रालय, मुंबई विभाग, ; 
, मुंबई aa 

मुंबई 


सदर पदोन्नती खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे : 


१. सदर पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व 
प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 

२. सदर पदोन्नती ही, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका (स्टॅप) 
क्र.१०८७६/२०२१ व रिट याचिका (स्टँप) क्र.१०८७८/२०२१, तसेच इतर याचिकांमध्ये होणाऱ्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस १३२२/(२७२)/२०२२)/आ (वर्ग-१) 


३. सदर पदोन्नती ही, पदोन्नतीमधील दिव्यांग आरक्षणाबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई मध्ये दाखल 
रिट याचिका (स्टँप) क्र.६८१९/२०२१ व इतर Re याचिकांमध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 

४. पदोन्नत अधिका-यांपैकी अनु.क्र.१ येथील अधिका-याविरुध्द प्रलंबित / प्रस्तावित न्यायालयीन 
प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयांच्या अधिन राहुन, सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

५. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांची सदर पदोन्नती ही अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या अंतिम 
ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधिन राहील. या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना 
सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

६. पदोन्नत अधिका-यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे .त्यानुसार नियंत्रक अधिकारी यांनी पदोन्नत झालेल्या अधीक्षक 
अभियंता (स्था) यांना विहित कालावधीत कार्यमुक्त करावे. 

७. सदर पदोन्नती, कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून 
ठेवीत आहे. 


२. वरील पदोन्नत अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत करावे. 

३. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदाची तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र. ३०३/का-१२, दि.१२.०९.२०१६ अन्वये 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९०६१७५५१२२७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन sear जलसंपदा विभागाच्या 
https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=! hi 
2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f02108527 


986e098afc2720130, 
idonym=DDF7D61D2ADB9DOA26CF5E52D408A84E1CEB62 


D A H | 2 H A L E क 0 को 
(उद्धव दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस १३२२/(२७२)/२०२२)/आ (वर्ग-१) 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महासंचालक / सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

९. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१०. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

११. संबंधित अधिकारी 

१२. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. कार्यासन (आ/मंत्रा), (गोपनीय), (दक्षता), (रोख शाखा), (आहक्षेप्र, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१४. कार्यासन आ(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


